RNINo. MAHBIL /2012 /44835 
www . dgps.maharashtra. gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६, २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २९ जून २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१७ /प्र. क्र . १४३ / २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना " 
असे संबोधले आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम १५ चे उपकलम (१) अन्वये शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१६०० / 
९३२ /प्र. क्र . ३२/ २००३/(भाग -१ )/ नवि -९ , दिनांक १४ जुलै २००५ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात 
आली आहे 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत मौजे निमगाव - कोहाळे , तालुका राहाता येथील गट क्रमांक १७२ , १८३ व १८६ या जमिनी 
( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) शेती विभागात समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उपकलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेमधील उक्त क्षेत्र नियोजनबद्ध 
विकास होण्याच्या दृष्टीने शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले होते, त्याकरिता 
उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे उपकलम (३) च्या तरतुदीनुसार शासन सूचना क्रमांक टीपीएस- १६०८ / २०७ /प्र. क्र . 
८८/ ०९/ नवि- ९ , दिनांक ३ जून २००९ अन्वये उक्त फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्या नागरिकांना सुनावणी 
देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता “ अधिकारी ” म्हणून तत्कालीन उपसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांची 
नियुक्ती करण्यात आली आहे (यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल पत्र क्रमांक ना. वि ./ प्रा . यो . अहमदनगर/ कलम २०/ ५८२, दिनांक २९ मार्च २०१० 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त 
क्षेत्र शेती विभागातून वगळून काही अटींच्या अधीन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उपकलम ( ४) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन उक्त क्षेत्राबाबतच्या उक्त 
फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीचेदिनांक १४ जुलै २००५ ची अधिसूचना पुढीलप्रमाणे 
सुधारित करण्यात येत आहे . 
(वि ) एच - ३८३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन “नोंद ” चा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
उक्त प्रादेशिक योजनेच्या मौजे निमगाव - कोहाळे, तालुका राहाता येथील गट क्रमांक १७२ , १८३ व १८६ या जमिनी खालील अटींच्या 
अधीन राहून शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहेत . 
( १) प्रादेशिक योजना, अहमदनगर यासाठी मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक खुल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त, सोई - सुविधा क्षेत्र 

सोडणे बंधनकारक राहील . 
( २) विषयांकित जागेवर विकास करताना वर्षाजल संवर्धन संयंत्र बसविणे व सांडपाणी पुनर्वापर संयंत्र अनिवार्य राहील . 
( ३) विषयांकित जागेवर आवश्यक सर्व नागरी सुविधा स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेणे भूधारक / विकासक यांच्यावर बंधनकारक राहील. 
( ४ ) सन २०१७- १८ या वर्षाच्या वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार संबंधित जमिनीचे ३० टक्के मूल्यदराने येणारी अधिमूल्य रक्कम 

ही साईबाबा महासमाधी शताब्दी कृती आराखड्याअंतर्गतच्या सार्वजनिक सुविधांसाठी वापरणे बंधनकारक राहील . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 

(१) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
(२) विभागीय सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
प्रस्तुत फेरबदल सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
प्रस्तुत अधिसूचना नगर विकास विभागाच्या www. maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावरसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

__ रा. शा. चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


1 /IAI 


UV 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 29th June 2017 


NOTIFICATION 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No . TPS- 1617 /CR - 143 /2017 /UD - 9 . - Whereas, the Regional Plan of Ahmednagar District (hereinafter 
referred to as “ the said Regional Plan ) has been sanctioned by the Government vide Urban Development 
Department Notification No . TPS- 1600 /932 /CR - 32 /2003 (Part -I)/UD - 9, dated the 14th July 2005 under 
sub section ( 1) of Section 15 of the Maharashtra and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act ") and it has come in to force with effect from the 1st October 
2005 ; 


and whereas , in the said Regional Plan , the land bearing Gat Nos. 172 , 183 and 186 of Mouje Nimgaon 
- Korhale . Taluka Rahata (hereinafter referred to as “ the said Lands") are shown as Agricultural Zone ; 

and whereas, under sub section ( 2 ) of Section 20 of the Act, the Governmentwas of the opinion that, 
for balanced developmentof the Region , it was necessary to change the allocation of the said Land from 
AgriculturalZone to Residential Zone (hereinafter referred to as the said Modification " ) ; 

and whereas,Notice No. TPS - 1608 /207 /CR -88 /09/UD - 9, Dated the 3rd June 2009 under sub - section 
(3 ) of Section 20 of the said Act, was published , inviting objections and suggestions from the public 
regarding the said Modification and the then Deputy Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik , 
was appointed as the Officer (hereinafter referred to as the “ said Officer") to hear the suggestions and 
objections received in this regard and submit his report to the Government; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


३ 


and whereas, the said Officer vide his letter No. 77. 9 ./ 1. 7.36461T /cheh 20/462, dated the 29th March 
2010 has submitted his report to the Government; 


and whereas, after considering the report of the said Officer and consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the allocation of the said Land 
should be changed from “ Agricultural Zone” to “ ResidentialZone ” subject to certain conditions ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it by sub section ( 4 ) of Section 20 of the Act, 
the Government hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid 
Notification dated the 14th July 2005 as follows – 


" In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry - 


ENTRY 


In the said Regional Plan , the allocation of the land bearing Gat No. 172 , 183 and 186 of Mouje 
Nimgaon -Korhale , taluka Rahata is changed from “ AgriculturalZone” to “Residential Zone ” subjectto the 
following conditions - 


Condition No. 1. - In additional to the required open space as per the provisions of Development Control 

Regulations for Ahmadnagar Regional Plan , necessary area for Amenity Space shall 
be provided . 


Condition No. 2. - It shall be mandatory for the land owner / Developer to provide rainwater harvesting 

system and waste water recycling plantwhile developing the said land . 


Condition No . 3 . - It shall be obligatory on the land owner / Developer to make available all the civic 

amenities at his own cost necessary for the said land . 


Condition No . 4 . – The Premium amount for zone change of the said land calculated at 30 per cent of 

ASR -2017 - 18 , shall be utilized for the public amenities which are included in the Saibaba 
Mahasamadhi Shatabdi Kruti Arakhada. 


Copy of the plan showing the said Modification shallbemade available for inspection of the General 
Public during office hours on all working days at the following offices - 


( 1) The Collector, Ahmednagar. 


( 2 ) The Divisional Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik . 


Themodification shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official 
Gazette . 


This Notification shall also bemade available on the Urban Development Department s web site at 
www .maharashtra. gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 
dated 29th June 2017 

NOTIFICATION 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS -3515 /37/C .R .19 (B )/2015 /UD -9. - Whereas, in accordance with sub -section (1) of Section 
31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as " the said Act”) , the Government of Maharashtra has sanctioned a part of the Draft 
Development Plan of Yawal Municipal Council, District Jalgaon (hereinafter referred to as the “ said 
Development Plan "), excluding certain part , vide Urban Development Department s Notification No . 
TPS - 3515 /37 /CR - 19 ( A )/2015 /UD - 9 , dated the 11th January 2016 , (hereinafter referred to as “ the said 
Notification ") , which appeared in the Maharashtra Government Gazette , Part I, Nashik Divisional 
Supplement, dated the 28th July to 3rd August 2016 ; 

and whereas , the Governmenthas republished the modifications of substantial nature with regard to 
the excluded parts of the said Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Excluded Part") vide 
Urban Development Department s Notice No. TPS - 3515 /37 /C . R . 19 ( B )/ 2015 /UD - 9 , dated 11th January 
2016 (hereinafter referred to as “ the said Notice "), published in the Maharashtra GovernmentGazette , 
Part I,Nashik Divisional Supplement, dated 28th July to 3rd August 2016 for inviting suggestions / objections 
from the General Public under second proviso to sub - section ( 1) of Section 31 of the said Act ; 

and whereas , in accordance with sub section ( 2 ) of Section 31 of the said Act, the Government, vide 
the said Notice , appointed the Joint Director of Town Planning, Nashik Division ,Nashik as “Officer" to hear 
the objections or suggestions in respect of the said Excluded Part and to submit his report to the Government 
(hereinafter referred to as " the said Officer”); 

and whereas , the said Officer submitted his report to the Government vide his Marathi Letter No . hifa/ 
fa . . . ( G. 1.+ 21. .)/ gaupt / 9414 - 39 / 9900, dated 9th December 2016 ; 

and whereas , in accordance with sub section (3 ) of Section 31 or the said Act, the Government of 
Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received and the report of the 
said Officer ; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1) of Section 31 of the said Act 
and of all other powers enabling it on that behalf , and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , the Government ofMaharashtra hereby sanctions the said Excluded Part of the Yawal 
MunicipalCouncil as specified in the schedule of modifications annexed hereto , which shall be a part of 
the Final Development Plan of the YawalMunicipal Council as regards the said Excluded Part; 

The Final Development Plan in respect of the said Excluded Part of the Yawal Municipal Council shall 
come into force after one month from the date of publication of this Notification in the Maharashtra 
Government Gazette ; 

This Notification is also available on Governmentweb site www .maharashtra . gov. in 


Sr. No. 


SCHEDULE-B SUBSTANTIALMODIFICATIONSSANCTIONEDOFMAHARASHTRAREGIONALANDTOWNPLANNINGACT,1966 ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-3515/37/CR-19(B)/2015/UD-9,dated29thJune2017 ExcludedProposalasperProposalasperDraftModificationofSubstantialNature Substantialmodification PartDraftDevelopmentDevelopmentPlansubmittedasproposedbyGovernmentsanctionedbyGovernmentunder 

PlanPublished totheGovernmentforunderSection31(1)oftheSection31(1)andthe underSection26ofsanctionunderSection30ofMaharashtraRegionalandTownMaharashtraRegionalandTown theMaharashtratheMaharashtraRegional PlanningAct,1966 

PlanningAct,1966 RegionalandTownandTownPlanningAct,1966 

PlanningAct,1966 2 

5 EP-1“SiteNo.15, 

"SiteNo.15,Garden" 

"SiteNo.15,Garden"is Sanctionedasproposedunder Garden." 

proposedtobedeletedandland 
Section 
31 
( 
1 
) 
. soreleasedisproposedtobe includedinResidentialZone. 


4 
. 


1 1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


1 


EP-2 


"SiteNo.41,Playground" 


"SiteNo.41, Playground." 


Sanctionedasproposedunder Section31(1). 


"SiteNo.41,Playground”is proposedtobedeletedandland soreleasedisproposedtobe includedinResidentialZone. 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


R.S.CHOUHAN, SectionOfficertoGovernment. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 
धुळे महानगरपालिका, धुळे 

नगररचना विभाग 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास अधिनियम, १९७१ नुसार नोटिस 

क्रमांक धुमपा / न.र./२७३ / २०१७ - १८ . - ज्याअर्थी, शासनाचे नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक जीईएन- १०९६/ १९६६ / सीआर/ १२५ / 
९९/ युडी - २४ , दिनांक ३० जून २००३ नुसार नगरपालिकेचे धुळे महानगरपालिकेत रुपांतर झाले आहे. धुळे महानगरपालिका हद्दीतील देवपूर , 
सर्व्हे नंबर १, रमाबाई आंबेडकर चौक ही वस्ती महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १३ मे १९८२ अन्वये महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा 
निर्मूलन व पुनर्विकास अधिनियम , १९७१ नुसार तत्कालीन नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी घोषित झोपडपट्टी म्हणून जाहीर केलेली आहे . 

उक्त अधिनियमातील तरतूद क्रमांक ३ (i), ३ (ii) नुसार घोषित झोपडपट्टी घोषित करण्याचा अधिकार आयुक्त , धुळे महानगरपालिका , 
धुळे यांना आहे . 
त्याअनुषंगाने रमाबाई आंबेडकर चौक ह्या घोषित झोपडपट्टी धुळे बाबत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

मंजूर 
अ . क्र . घोषित झोपडपट्टीचे नाव सर्व्हे नंबर 

क्षेत्रफळ 

लोकसंख्या 
१ 

२ 
रमाबाई आंबेडकर चौक देवपूर , 

३. ६० हेक्टर उत्तर - अंडाकृती बगीचा 
सर्व्हे नंबर १ 

दक्षिण - पांझरा नदी 
पूर्व - आग्रा रोड 


चतु : सीमा 


पश्चिम - भिडे बाग 


सुधारित 

क्षेत्रफळ 


अ . क्र . 


घोषित झोपडपट्टीचे नाव 


सर्व्हे नंबर 


चतु :सीमा 


लोकसंख्या 


३ 


देवपूर , 


रमाबाई आंबेडकर चौक 

उत्तर - अंडाकृती बगीचा 
सर्व्हे नंबर १ 

दक्षिण - पांझरा नदी 
आणि 

पूर्व - आग्रा रोड 
१३- अ / १ . 

पश्चिम - भिडे बाग 
वरील सुधारणांबाबत स्थानिक नागरिकांना काही हरकत / सूचना घ्यावयाच्या असल्यास नोटिस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत 
घ्याव्यात. विहित मुदतीनंतर प्राप्त हरकत / सूचनांचा विचार केला जाणार नाही . 

सुधाकर देशमुख, 

आयुक्त , 
धुळे महानगरपालिका, धुळे. 


धुळे , २६ जुलै २०१७. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६, २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 
BY COMMISSIONER DHULE MUNICIPAL CORPORATION 

TOWN PLANNING DEPARTMENT 
A Notice According to Maharashtra Slum (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act , 1971 


No . 491/7. 5./263/2090 - 96 .- As per the Order of Department of Urban Development No. Gen -1096 / 
1966 - CR - 125 /UD -24 , Dhule Municipal Council is versioning into Dhule Municipal Corporation . 


Ramabai Ambedkar Chauk , Survey No. 1 was declared as notified slum , published in Maharashtra 
Government Gazette dated 13th May 1982 . According to Maharashtra Slum (Improvement, Clearance , 
and Redevelopment) Act, 1971 by Chief Officer, Dhule Municipal Council. 

As per abovesaid Act Competent Authority to declare Slum is Commissioner of Dhule Municipal 
Corporation Under Section 3 (1), 3 (ii). 


A Proposed Changes as follows 


Previously Declared 


Survey No . 


Area 


Population 


Sr. No. Name of Notified 

Slum 
12 


Description of 

Boundary 


3 


Ramabai Ambedkar 
Chauk 


Deopur 3 .60 
Survey No . 1. Hectares 


North - Oval- Shaped Garden 
South - Panzara River 
East - Agra Road Bridge 
West - Bhide Baug 


Proposed Change 
Survey No . Area 


Population 


Sr. No. Name of Notified 

Slum 


Description of 

Boundary 


Ramabai Ambedkar 
Chauk 


Deopur 3 .60 
Survey No. 1. Hectares 


North - Oval- Shaped Garden 
South - Panzara River 
East - Agra Road Bridge 
West - Bhide Baug 


and 


13 - A / 1. 


Those who have Objection / Suggestion , submit their Objection / Suggestion within the 30 days of 
publication of this Notice towards Commissioner of Dhule Municipal Corporation . After certain limit of 
30 days Objections/ Suggestions are not considered . 


SUDHAKAR DESHMUKH , 

Commissioner, 
Dhule Municipal Corporation , Dhule . 


Dhule , 26th July 2017 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नियोजन नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम 

३७ अन्वये. 
क्रमांक नंनप/ आस्था/ राजपत्र-प्र/ कलम ३७/ ३४७९ / २०१७ . - नंदुरबार 
शहराची भागश : सुधारित विकास योजना ( मूळ + वाढीव हद्द) शासन 
निर्णय , नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस - १५०४/ ३००१ / 
सीआर- ६६/ ०५ ( सी)/ युडी-९ , दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर 
झाली असून , दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अमलात आली आहे ; 

तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१५०७/ २६४१/ सीआर- ८७/ युडी -९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ 
अन्वये मंजूर करण्यात आली असून, दिनांक ७ जानेवारी २०१० पासून 
अमलात आली आहे. 

नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार 
फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक ६६ , 
दिनांक १७ जुलै २०१७ अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे 
आहे. 

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल 
खालील परिशिष्टात दर्शविलेला आहे. 

परिशिष्ट 
सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 
नंदुरबार शहर विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर २८२ पै. च्या 
स्टेडियमसाठी आरक्षित असलेले व सर्व्हे नंबर २८२ पै. चे 
उर्वरित शेती विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र . 

प्रस्तावित बदल 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , 

NANDURBAR 
Under Section 37 of the Maharashtra Regional 

and Town Planning Act, 1966 . 

No . नंनप/ आस्था/ राजपत्र- प्र/ कलम ३७/ ३४७९ / २०१७ . - The 
Revised Development Plan of Nandurbar 
(Origional + Additional limit ) has been partly 
sanctioned by Government vide Notification No . 
TPS- 1504/ 3001/CR- 66 /05( C )/ UD- 9 , dated 14th 
March 2007 and has came into force with effect 
from 30th April 2007 and Excluded Part of 
Development Plan has been sanctioned by 
Government vide Notification No . TPS - 1507/ 2641/ 
CR - 87 /08 /UD - 9 , dated 31st August 2009 and has 
cameinto force with effect from 7th January 2010 . 

Municipal Council, Nandurbar has resolved 
following proposal under Section 37 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
vide Resolution No . 66 , dated 17th July 2017 . 

Annexure 
Proposal as per Sanctioned Development Plan 


Land bearing Survey No. 282 (Pt.) is reserved for 
Site No . 78 , Stadium and remaining land of 
Survey No . 282 ( Pt. ) is shownin 

Agricultural Zone. 
Proposed Modification 


नंदुरबार शहर विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर २८२ पै . च्या 

स्टेडियमसाठी आरक्षित असलेले व सर्व्हे नंबर २८२ पै. चे 
उर्वरित शेती विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र आरक्षणातून 

वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे . 
वरीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नंदुरबार 
नगरपरिषदेच्या कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे . ज्यांना सदरहू फेरबदल प्रस्तावाबाबत 
काही हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील, त्यांनी ही जाहीर 
सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक ( १ ) 
महिन्याच्या आत अध्यक्षा, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांचे नावे 
लेखी सादर कराव्यात , म्हणजे त्याचा विचार प्रस्ताव शासनास अंतिम 
मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल . मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या 
हरकती / सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. 

सौ . रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी , 

__ अध्यक्षा , 

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार . 
नंदुरबार , ३ ऑगस्ट २०१७ . 


Land bearing Survey No . 282 (Pt.) is reserved for 

Site No. 78 , Stadium is to be deleted and 

included in Residential Zone and also 
remaining land of Survey No . 282 (Pt.) 

is included in " Residential Zone ". 
The Plan showing necessary modification has 
been published on the notice board of the 
Nandurbar MunicipalCouncil. 

The Nandurbar Municipal Council hereby invites 
objections and suggestions , if any, in respect of 
the proposed modification from any person in 
writing not later than one month from the 
publication of this Notice in the Maharashtra 
Government Gazette and it will be considered 
before submitting the Proposed Modification to the 
Government for sanction . Plan showing the above 
Proposed Modification is kept open for public 
inspection atMunicipal Council Office during office 
hours on working days . 
Sau . Ratna Chandrakant Raghuwanshi, 

President , 
Nandurbar Municipal Council, 

Nandurbar . 
Nandurbar, 3rd August 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५, शके १९३९ ९ 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - (१ ) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- १ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६ (२), दिनांक 

१९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/१६०५/प्र .क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
(३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
(४ ) सहकार आयुक्त , कार्यालयाचेक्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 
( ५ ) सह मुख्य कार्यकारी अधिकरी, दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , परळी वैजनाथ , जिल्हा बीड यांचे दिनांक २ मार्च 

२०१७ चे पत्र/ प्रस्ताव. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

आदेश 
क्रमांक ना .बँका/ सआ -१/ वैद्यनाथ अ. बँक / क. १५६ / अधि ./ १२०५/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप .बँक लिमिटेड , परळी वैजनाथ, जिल्हा बीड या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

3 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे ) 


विशेष कार्याधिकारी 


बीड 


विशेष कार्याधिकारी 


बीड 


व्यवस्थापक 


सहा. व्यवस्थापक 


कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 
कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
कलम १५६ (१) व नियम १०७ 


व्यवस्थापक 


प्रो . सहा . व्यवस्थापक 


श्री. एन. एन. गित्ते 
श्री. एस. एस . जोशी 
श्री . एस . पी . खंदाडे 
श्री. टी . डी. मुंडे 
श्री . एस . एम . पवार 
श्री . व्ही . डी . अघाव 

श्री . ए. बी. घुले 
___ श्री . पी . टी . कुलकर्णी 

श्री . आर . बी . घोडके 
श्री . एस . ई. गित्ते 
श्री . एस . डी . थिगळे 
श्री . डी . आर. चौहान 

श्री . जी . एन. सोमाणी 
१४ श्री . एस. ए. कापसे 
१५ श्री . जे . एस. फपागिरे 


प्रो . सहा. व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 


बीड 


सहा. व्यवस्थापक 


कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 


सहा. व्यवस्थापक 


नाशिक 


सहा. व्यवस्थापक 


अहमदनगर 


सहा. व्यवस्थापक 


जालना 


कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 
कलम १५६ (१) व नियम १०७ 


सहा . व्यवस्थापक 


परभणी 


सहा. व्यवस्थापक 


औरंगाबाद 


व्यवस्थापक 


लातूर 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५, शके १९३९ 


( २) 


अटी : (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह 

या कार्यालयास सादर करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा . 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. 
मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाचेपालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकारप्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा अधिकारांचा 

गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार 
प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, परळी 

वैजनाथ, जिल्हा बीड ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही. 
( १३) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पुणे, ६ मे २०१७. 


वाचावे. - ( १) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६(२), दिनांक 

१९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/१६०५/प्र. क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ- ५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती /२०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 
( ५) व्यवस्थापकीय संचालक , दि हस्ती को - ऑप . बँक लिमिटेड, दोंडाईचा, जिल्हा धुळे यांचेदिनांक २ मार्च २०१७ व दिनांक २७ मार्च 

२०१७ चे पत्र/ प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५, शके १९३९ 


११ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

आदेश 
क्रमांक ना .बँका/ सआ- १/ हस्तीको- ऑप .बँक / क. १५६/ अधि ./ ११२३/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि हस्ती को - ऑप. बँक लिमिटेड, दोंडाईचा, जिल्हा धुळे या बँकेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक २६ मार्च २०१७ च्या 
ठराव क्रमांक ११ ( १) अन्वये पारित केलेल्या ठरावानुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , पुढील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 
आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र (जिल्हे ) 


१ श्री . एम. एल . पाटील 

वसुली अधिकारी 

कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ धुळे 
२ श्री . एस . सी. अग्रवाल 

शाखाधिकारी 

कलम १५६ ( १) व नियम १०७ नंदुरबार 
३ श्री. जे . डी . सोनवणे 

शाखाधिकारी 

कलम १५६ ( १) व नियम १०७ जळगाव 
अटी : (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह 

या कार्यालयास सादर करावी . 
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा . 

याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकारप्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा अधिकारांचा 

गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार 

प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र .क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि हस्ती को - ऑप .बँक लिमिटेड, दोंडाईचा , 

जिल्हा धुळे ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही . 
( १३ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे, ९ मे २०१७. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( १) इ. 
(२ ) अध्यक्ष, धरणगाव नगरपालिका यांचेकडील दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजीचे पत्र 

अधूिसचना 
क्रमांक विकास - १/ बासधरणगाव/ प्रतिनिधी/निवड / २२५५/ सन २०१७ .- महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे 
कलम १३ (१) इ नुसार मी, विशाल जाधवर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, धरणगाव , तालुका 
धरणगाव , जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर उक्त अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वयेनिवड झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . अधिनियमाच्या ज्या तरतुदीन्वये निवड / 

प्रतिनिधीचे नाव 

नेमून दिलेल्या प्रतिनिधीचा पत्ता 
नेमणूक करणेत आली आहे ती तरतूद 


२ 


३ 


श्री . सुरेश सिताराम चौधरी 


कलम १३ ( १) इ नगरपरिषद 

पाठविलेला प्रतिनिधी. 


मुक्काम पोस्ट 
तालुका धरणगाव. 


विशाल जाधवर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव, ७ एप्रिल २०१७. 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर-१२० / १५- सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

(२ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर - १२० / १५- सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - २०१४/ ६९७/ सीआर- ४/ 

१३- सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम /कलम १५६/ २०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६. 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ- ५/ वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
अवसायक , श्री महेश सहकारी बँक लिमिटेड , जळगाव ( अवसायनात) यांचेकडील दिनांक २२ मार्च २०१७ रोजीचा प्रस्ताव. ( प्राप्त 
दिनांक २४ मार्च २०१७) . 


म 


( ६ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


१३ 


आदेश 


क्रमांक विकास -२/ श्री महेश सह. बँक / जळगाव / अव ./ क . १५६/ २३१६/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , विशाल जाधवर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये 
श्री महेश सहकारीबँक लिमिटेड, जळगाव ( अवसायनात) बँकेच्या खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम (३),(५ ),(६),(७),(९),(१० ),(११ ) अपसेटप्राईज कायम करणेची तरतूद वगळून ( १२ ),(१३),(१४), (१५ ),( १७ ),(१८) व ( २० ) तसेच कलम ९१, 
९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान 
करीत आहे. 


( ६ ) 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
(२) सदर अधिकार हे कलम ९१, ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे पुरेपूर ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( ४) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ५) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. 

संबंधित बँकेचे अवसायक/ अवसायक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे कळविल्यास वसुलीचे 

अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 

तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 
( ८ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ९) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 

अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 
( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच 

वापरावयाचे आहेत. 
( ११ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, बँकेचे 

अवसायक मंडळ/ व्यवस्थापक जबाबदार राहील . परिपत्रक क्रमांक ८- सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६ / २०१६ , दिनांक 
२४ जून २०१६ अन्वये वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी व वसूल झाल्यानंतर त्याच महिन्यात सरकारी खजिन्यात भरणा 
करून त्याच्या चलनाची साक्षांकित प्रत व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग- १, सहकारी संस्था , जळगाव यांचे प्रमाणपत्र संबंधित 

निबंधकास तसेच या कार्यालयास तत्काळ सादर करावी. 
( १२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा . काम /कलम १५६/ २०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 
( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - १५०४ /प्र.क्र . २३१ / 

१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/ आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / 
किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम 

१९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ब) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, श्री महेश सहकारी बँक लिमिटेड , 

जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 

करावी. 
( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 

त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 

येणार नाही. 
( इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा 

अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर 

कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( १३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 

सदरची बाब संस्थेचे संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक यांचेनिदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 
( १४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे 
तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था संचालक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे. 

परिशिष्ट 


अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 


Gam 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . राजेंद्र लालचंद तिवारी 


जळगाव 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री महेश सहकारी बँक लिमिटेड , 
जळगाव ( अवसायनात). 


वसुली व 
विक्री अधिकारी 


जिल्हा 


२ 


श्री. विजय सुकदेव गवळे 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री महेश सहकारी बँक लिमिटेड, 
जळगाव ( अवसायनात ). 


वसुली व 
विक्री अधिकारी 


जळगाव 
जिल्हा 


३ 


श्री. अरुण लक्ष्मण शेटे 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री महेश सहकारी बँक लिमिटेड , 
जळगाव ( अवसायनात ). 


वसुली व 
विक्री अधिकारी 


जळगाव 
जिल्हा 


४ 


श्री . गोपाळ पद्माकर जारेशी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री महेश सहकारी बँक लिमिटेड , 
जळगाव ( अवसायनात). 


वसुली व 
विक्री अधिकारी 


जळगाव 
जिल्हा 


विशाल जाधवर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव . 


जळगाव , ३ मे २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ १५ 
BY DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , 

Charge during the absence of Shri. R . R . 
NASHIK 

Vaishnav, District Judge - 4 and Additional Sessions 
Order 

Judge , Nashik is kept with Shri. N . K . Brahme, 

District Judge -5 and Additional Sessions Judge , 
No . EST /3264 / 2017 .- Earned Leave for three (3) 

Nashik 
days from 4th May 2017 to 6th May 2017 with 
permission to leave headquarters with effect from 

Certified that Shri. R . R . Vaishnav would have 
3rd May 2017 after office hours to 7th May 2017 

continued to officiate in the post of District Judge - 4 
before office hours is hereby granted to Smt. M . R . 

and Additional Sessions Judge , Nashik if he had 
Dhanorkar, Joint Civil Judge, Junior Division and 

not proceeded on leave for the period from 27th 
Judicial Magistrate , First Class, Niphad . 

April 2017 to 29th April 2017 (Note 2 below Rule 39 (2) 

of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981). 
Certified that Smt. M . R . Dhanorkarwould have 
continued to officiate in the post of Joint Civil Judge , 

Nashik , 26th April 2017 . 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Niphad if she had not proceeded on leave for the 

Order 
period from 4th May 2017 to 6th May 2017 (Note 2 
below Rule 39 (2 ) of Maharashtra Civil Services No. EST/2934 /2017. - Commuted Leave for two 
(Pay ) Rules , 1981). 

(2 ) days from 17th April 2017 and 18th April 2017 
Charge during the absence of Smt. M . R . 

prefixing Sunday falling on 16th April 2017 is hereby 

granted as an ex-post- facto sanction to Smt. K . P . 
Dhanorkar, Joint Civil Judge , Junior Division and 

R . S . Rathore, Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Niphad along with 

Judicial Magistrate , First Class, Niphad . 
the additional charge of the court of JointCivil Judge , 
Senior Division , Niphad and Joint Civil Judge , Junior Certified that Smt. K . P . R . S . Rathore would 
Division and JudicialMagistrate , First Class, Niphad have continued to officiate in the post of Joint Civil 
is kept with Shri. V . C . Gawai, Joint Civil Judge , Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class Class, Niphad if she had not proceeded on leave 
Pimpalgaon for Judicial work Shri. R . S . Ghatpande , for the period from 17th April 2017 and 18th April 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 2017 (Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Niphad forAdministration of the court of Civil Judge , Services (Pay) Rules, 1981) . 
Senior Division , Niphad and Joint Civil Judge , Junior 

Charge during the absence of Smt. K . P. R . S . 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 

Rathore , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Niphad . 

JudicialMagistrate , First Class, Niphad remained 
Nashik , 4th May 2017 . 

with Smt. M . R . Dhanorkar, Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 

Niphad . 
Order 

Nashik , 20th April 2017. 
No. EST /3111/2017 .- Earned Leave for three (3) 
days from 27th April 2017 to 29th April 2017 suffixing 
holidays falling on 30th April 2017 and 1st May 2017 

Order 
with permission to leave headquarters with effect 

No . EST/2935 /2017 . - The Judge and Additional 
from 26th April 2017 after office hours to 2nd May 

Sessions Judge, Nashik is pleased to pass the 
2017 before office hours is hereby granted to Shri. 

following Order - 
R . R . Vaishnav, District Judge- 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

Earned Leave for four (4 ) days from 26th April 
2017 to 29th April 2017 suffixing holidays falling on 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५, शके १९३९ 


of Special Matters and Shri. R . R . Hastekar, Civil 
Judge , Senior Division , Niphad to the extent ofhis 
limit . 


30th April 2017 and 1stMay 2017 with permission 
to leave headquarters with effect from 25th April 
2017 after office hours to 2nd May 2017 before 
office hours is hereby granted to Shri. S . M . Belkar, 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Certified that Shri. R . S . Ghatpande would have 
continued to officiate in the post of District Judge - 3 
and Additional Sessions Judge , Niphad if he had 
not proceeded on leave for the period from 29th 
May 2017 to 31st June 2017 (Note 2 below Rule 39 
( 2) Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981). 


Nashik , 25th May 2017 . 


Charge during the absence of Shri. S . M . Belkar, 
District Judge- 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon is kept with Shri. S . A . S . M . Ali, District 
Judge -2 and Additional Sessions Judge, Malegaon . 

Certified that Shri . S . M . Belkar would have 
continued to officiate in the post of District Judge -3 
and Additional Sessions Judge ,Malegaon if he had 
not proceeded on leave for the period from 26th 
April 2017 to 29th April 2017 (Note 2 below Rule 39 
( 2) Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981). 


Order 


Nashik , 20th April 2017 . 


No. EST/3172/ 2017 . - Earned Leave for Three 
(3 ) days from 19th April 2017 to 21st April 2017 
with permission to leave headquarters with effect 
from 18th April 2017 after office hours to 22nd April 
2017 before office hours is hereby granted to Shri. 
R . R . Hastekar , Civil Judge, Senior Division , Niphad . 


Order 


Charge during the absence of Shri. R . R . 
Hastekar , Civil Judge, Senior Division , Niphad 
remained with Smt. R . M . Satav, Joint Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Certified that Shri. R . R . Hastekar would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Senior Division , Niphad if he had not proceeded on 
leave for the period from 19th April 2017 to 21st 
April 2017 (Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay ) Rules, 1981). 


No. EST/ 3795 / 2017 . - Earned Leave for Three 
( 3) days from 29th May 2017 to 31st May 2017 
prefixing holidays falling on 27th May 2017 and 28th 
May 2017 with permission to leave headquarters 
with effect from 26th May 2017 after office hours to 
1st June 2017 before office hours is hereby granted 
to Shri. R . S . Ghatpande, District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge, Niphad . 

Charge during the absence of Shri. R . S . 
Ghatpande , District Judge -3 and Additional 
Sessions Judge , Niphad along with the additional 
charge of the court of District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Niphad and District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , Niphad is keptwith Shri . 
R . R . Vaishnav, District Judge -4 and Additional 
Sessions Judge, Nashik with effect from 26th May 
2017 after office hours to 29th May 2017 before 
office hours and with Smt. U . M . Nandeshwar, 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 29th May 2017 before office 
hours to 1st June 2017 before office hours to extent 


Nashik , 27th April 2017 . 


Order 


No . EST /3246 /2017 . - Earned Leave for Nine ( 9) 
days from 3rd May 2017 to 11th May 2017 with 
permission to leave headquarters with effect from 
2nd May 2017 after office hours to 12th May 2017 
before office hours is hereby granted to Shri. R . R . 
Hastekar, Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


१७ 


Shri. M . S . Pathan , Ad - hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Charge during the absence of Shri. R . R . 
Hastekar, Civil Judge , Senior Division , Niphad 
remained with Smt. R . M . Satav, Joint Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Certified that Shri. R . R . Hastekar would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Senior Division ,Niphad if he had not proceeded on 
leave for the period from 3rd May 2017 to 11th May 
2017 (Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rules, 1981). 

___ N . B. BHOS, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 


Certified that Shri. M . S . Pathan would have 
continued to officiate in the post of Ad -hoc District 
Judge- 2 and Assistant Sessions Judge, Nashik if 
he had not proceeded on leave for the period from 
4th May 2017 to 6th May 2017 (Note 2 below Rule 
39 (2 ) Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 
1981). 

Charge during the absence of Shri. M . S .Pathan , 
Ad -hoc District Judge - 2 and Assistant Sessions 
Judge , Nashik along with the additional charge of 
the court of Ad -hoc District Judge - 3 , Nashik 
remained with Shri . P. K. Chitnis, Ad - hoc District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik . 

S . R . SHARMA, 
I/ c . District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 


Nashik, 29thApril 2017 . 


Order 
No. EST / 3688 /2017. - Commuted Leave for Two 
(2 ) days from 16th May 2017 and 17th May 2017 is 
hereby granted as an ex -post - facto sanction to 
Smt. S . R . Bhor, 4th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik. 


Nashik , 18th May 2017 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ २६८०/ सन २०१७. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


Certified that Smt. S . R . Bhor would have 
continued to officiate in the post of 4th Joint Civil 
Judge , Junior Division and JudicialMagistrate, First 
Class, Nashik if she had not proceeded on leave 
for the period from16th May 2017 and 17th May 
2017 (Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules , 1981) . 

Charge during the absence of Smt. S . R . Bhor, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik remained withSmt . 
A . M . Shinde, 11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class ,Nashik . 
Nashik , 18th May 2017 . 


श्री . पी . सी . काळे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक 
१ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता दिनांक २७ एप्रिल २०१७ ते २६ मे २०१७ 
या कालावधीकरिता ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता मंजूर करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . पी . सी . काळे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अरुण मा . ढवळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 


Order 


No. EST/ 3689 /2017 .- Commuted Leave for 
Three ( 3) days from 4th May 2017 to 6th May 2017 
is hereby granted as an ex -post - facto sanction to 


नाशिक , २८ एप्रिल २०१७ . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 
BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE, NASHIK 

Order 
No. EST /2889/2017 . - The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Shri. V . R . Agarwal, 
Secretary, District Legal Services 
Authority , Nashik . 


Earned Leave for Five (5 ) days from 17th APril 2017 
to 21st April 2017 prefixing Sunday falling on 16th 
April 2017 with permission to leave headquarters 
with effect from 15th April 2017 after office hours 
to 22nd April 2017 before office hours . 


Shri . A . H . Baig , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Malegaon . 


Earned Leave for Two ( 2 ) days from 19th April 2017 
and 20th April 2017 with permission to leave 
headquarters with effect from 18th April 2017 after 
office hours to 21st April 2017 before office hours . 


Shri. K . G . Chaudhari , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


Earned Leave for Six (6 ) days from 20th April 2017 
to 25th April 2017 with permission to leave 
headquarters with effect from 19th April 2017 after 
office hours to 26th April 2017 before office hours. 


Smt. S . P . Paithankar, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


Earned Leave for Five (5 ) days from 21stApril 2017 
to 25th April 2017 with permission to leave 
headquarters with effect from 20th April 2017 after 
office hours to 26th April 2017 before office hours . 


5 


Shri. A . R . Deore , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Kalwan . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for Two (2) days from 10th April 2017 and 11th April 
2017 . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


JudicialOfficers with whom Charge is 
kept during the Leave period in 

addition to their own duties . 


3 


Shri. V . R . Agarwal, 
Secretary , District Legal Services 
Authority , Nashik . 


Shri. S . V . Kendre , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri. A . H . Baig , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Malegaon . 


Shri. A . B . Marlecha , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


Shri . K . G . Chaudhari, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Chandwad . 


Shri . S . S . Dhapate , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


१९ 


Smt. S . P . Paithankar, 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Kalwan . 


Shri . A . R . Deore , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Kalwan . 


5 


Shri. A . R . Deore , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Kalwan . 


Smt. A . P . Paithankar, 
Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Kalwan . 


Nashik , 18th April 2017 . 


Order 
No. EST/3112 /2017 . - The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


1 


Shri. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Earned Leave for Three ( 3 ) days from 24th 
April 2017 to 26th April 2017 prefixing Sunday 
falling on 23rd April 2017 with permission to 
leave headquarters with effect from 22nd April 
2017 after office hours to 27th April 2017 
before office hours . 


2 Shri . J . J. Inamdar, 

Ex-post- facto sanction to the Commuted 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 

Leave for one ( 1) day i. e . 20th April 2017 . 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Malegaon . 
On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 

(II) 
Sr. No . Name and Designation 

Judicial Officers with whom Charge is 
kept during the Leave period in 
addition to their own duties . 

3 
Shri. S . C . Jadhav, 

Shri. S . V . Kendre , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Nashik 

Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Shri. J. J. Inamdar , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Malegaon . 


Shri . V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 


N . B . BHOS , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge ,Nashik . 


Nashik , 26th April 2017 . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६, २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


Order 
No. EST / 3013/ 2017 .– The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Shri. A . S. Tekale , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 


Earned Leave for Six (6 ) days from 21st April 
2017 to 26th April 2017 with permission to 
leave headquarters with effect from 21st April 
2017 to 26th April 2017 . 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nandgaon . 


Earned Leave for Six (6 ) days from 24th April 
2017 to 29th April 2017 prefixing Sunday falling 
on 23rd April 2017 and suffixing holidays falling 
on 30th April 2017 and 1st May 2017 with 
permission to leave headquarters with effect 
from 22nd April 2017 after office hours to 2nd 
May 2017 before office hours. 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts, had they not proceeded on Leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom Charge is 
kept during the Leave period in 

addition to their own duties . 


1 


Shri. A . S . Tekale , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nashik 


Smt. K . M . Pingle , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Nandgaon . 


Shri . V . K . Tekwani, 
Judicial Magistrate , First Class (Railways ), 
Manmad . 


N . B . BHOS , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 21st April 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


२१ 


Order 


No. EST/ 3267 / 2017 .– The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Shri. C . P . Nere , 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon 
(Retd .). 


Extension of Earned Leave for Ten ( 10 ) days 
from 26th January 2017 to 4th February 2017 
prefixing Sunday falling on 5th February 2017 
with permission to leave headquarters with 
effect from 20th January 2017 after office 
hours to 6th February 2017 before office hours 
is hereby granted in continuation of Earned 
Leave from 21st January 2017 to 25th January 
2017 previously granted . 


Shri. C . P . Nere , 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon 
(Retd .). 


Ex post facto sanction to the Commuted 
Leave for Six (6 ) days from 3rd March 2017 
to 8th March 2017 . 


Shri . C . P . Nere , 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon 
(Retd .). 


Ex post facto sanction to the Commuted 
Leave for Three ( 3) days from 17th April 2017 
to 19th April 2017 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


JudicialOfficers with whom Charge is 

kept during the Leave period in 

addition to their own duties. 


2 


3 


Shri. C . P . Nere , 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon 
(Retd .). 


Shri. R . S . Karankal, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


Shri. C . P . Nere , 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon 
(Retd .). 


Shri. R . S . Karankal, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


Shri . C . P . Nere , 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon 
(Retd . ). 


Shri. R . S . Karankal, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


N . B . BHOS, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 4th May 2017 . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६, २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


Order 
No. EST/ 3289 / 2017 .– The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
2 
1 Smt. R . M . Satav, 

Earned Leave for Three ( 3) days from 4th May 2017 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 

to 6th May 2017 with permission to leave 
headquarters with effect from 3rd May 2017 after 

office hours to 7th May 2017 before office hours . 
Smt. K . M . Pingle , 

Earned Leave for Three (3 ) days from 2nd May 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 2017 to 4th May 2017 prefixing holidays falling on 
and Judicial Magistrate , First Class , 30th April 2017 and 1st May 2017 . 
Nashik 
Smt. S . V . Inamdar, 

Earned Leave for Three ( 3) days from 2nd May 
Joint Civil Judge , Junior Division and 2017 to 4th May 2017 prefixing holidays falling on 
JudicialMagistrate , First Class , 

30th April 2017 and 1st May 2017 with permission 
Dindori, Nashik . 

to leave headquarters with effect from 29th April 
2017 after office hours to 5th May 2017 before office 

hours . 
On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


2 


1. 


Smt. R . M . Satav, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Judicial Officers with whom Charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 
Shri. R . S . Ghatpande , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Niphad to the extent of Special Matters , 
Smt. M . R . Dhanorkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Niphad to the extent of his 
limit and Administration alongwith the additional 
charge of Shri. R . R . Hastekar , Civil Judge, Senior 
Division , Niphad . 
Smt. A . M . Shah , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Smt. K . M . Pingle , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate, First Class , 
Nashik 
Smt. S . V . Inamdar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Dindori, 
Nashik 


Smt. G . S . Bora , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori. 


N . B . BHOS , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 3rd May 2017 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


२३ 


Order 


No. EST/ 3266 / 2017 .- The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


3 


Shri. P . K . Chitnis , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for Five (5 ) days from 25th April 2017 to 29th April 
2017 suffixing holidays falling on 30th April 2017 
and 1st May 2017 


Shri . S . A . S . M . Ali, 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for Two 
(2 ) days on 17th March 2017 and 18th March 2017 
suffixing Sunday falling on 19th March 2017 with 
permission to leave headquarters with effect 16th 
March 2017 after office hours to 20th March 2017 
before office hours . 


Shri. S . S . Khandagale , 

Ex post facto sanction to the Commuted leave for 
Ad hoc District Judge - 1 and 

Fifteen ( 15 ) days from 27th January 2017 to 10th 
Additional Sessions Judge, 

February 2017 prefixing holidays falling on 28th 
Malegaon . 

January 2017 and 29th January 2017 with 
permission to leave headquarters with effect from 
26th January 2017 after flag hoisting ceremony to 
10th February 2017 after office hours . Casualleave 

on 27th January 2017 is hereby cancelled . 
On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts, had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom Charge is 
kept during the Leave period in 

addition to their own duties . 


Shri. P . K . Chitnis , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Shri. S . T. Pandey, 
District Judge -8 and Additional Sessions Judge , 
Nashik alongwith the additional charge of the Court 
of Ad hoc District Judge -2 , Nashik and Ad hoc 
District Judge - 3 , Nashik . 
Shri. S . M . Belkar, 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Shri . S . A . S . M . Ali, 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge, Malegaon . 


Shri. S . S . Khandagale , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Shri. R . S . Tiwari , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


N . B . BHOS , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 5th May 2017 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५, शके १९३९ 


Order 


No. EST/ 3648 / 2017 .- The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


2 . 


3 


Smt. U . M . Nandeshwar, 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for Two 
(2 ) days on 5th May 2017 and 6th May 2017 suffixing 
Sunday falling on 7th May 2017 . 


Smt. S . S . Ghodke , 
District Judge -6 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Earned Leave for Three (3) days from 18th May 
2017 to 20th May 2017 . 


Smt. S . S . Ghodke , 
District Judge -6 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Earned Leave for Four ( 4 ) days from 6th June 2017 
to 9th June 2017 suffixing holidays falling on 10th 
June 2017 and 11th June 2017 . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 

( II) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom Charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties. 


Smt. U . M . Nandeshwar, 
District Judge -3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri. R . R . Vaishnav , 
District Judge - 4 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik 


Smt. S . S . Ghodke, 
District Judge -6 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri. N . K . Brahme, 
District Judge -5 and Additional Sessions Judge , 
Nashik alongwith the Additional charge of the Court 
of District Judge - 3 /4 /8 , Nashik . 


Smt. S . S . Ghodke , 
District Judge -6 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. M . H . More , 
District Judge -7 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


N . B . BHOS, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 15th May 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


२५ 


Order 


No. EST/ 3649 / 2017 .– The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Earned Leave for Three (3 ) days from 30th March 
2017 to 1st April 2017 . 


Smt. A . H . Kashikar, 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 
Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Malegaon . 


Earned Leave for Two (2 ) days on 8th May 2017 
and 9th May 2017 prefixing Sunday falling on 7th 
May 2017 and suffixing holiday falling on 10th May 
2017 with permission to leave headquarter with 
effect 6th May 2017 after office hours to 11th May 
2017 before office hours . 


Shri. J. J . Inamdar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for One (1) days i. e . 3rd May 2017 . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave 
during the above period . 

( II) 
Sr. No . Name and Designation 

Judicial Officers with whom Charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties . 
2 
Smt. A . H . Kashikar, 

Shri. P . C . Kale , 
4th Joint Civil Judge, Senior Division , 5th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 
Nashik 


Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


S . R . SHARMA, 

District Judge -1 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 15th May 2017 . 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
आदेश 

__ क्रमांक जिदुविअ/ स. नि ./ क/ क . २१ /विनोंदणी/ आदेश/ ६५५/ सन 
क्रमांक जिदुविअ / स. नि ./ क / क . २१/विनोंदणी/ आदेश /६५२ / सन 

२०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 

अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, मनिषा खैरनार , सहायक 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 

निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे दाभाडी 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नाशिक या आदेशाद्वारे बच्छल मेंढपाळ सहकारी संस्था मर्यादित, भाऊसाहेबनगर , दाभाडी , तालुका 
मागासवर्गीय शेळीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , शिरसमणी, मालेगाव , जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके /एमजीएल/ एजीआर/ 
तालुका कळवण , जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन / ओ/ ४१२/ सन १९८६, दिनांक १६ एप्रिल १९८६ या संस्थेची नोंदणी रद्द 
एजीआर/ ओ/११५४ / सन २००० , दिनांक २७ नोव्हेंबर २००० या संस्थेची करीत आहे. या आदेशाचे दिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात 
नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित यावे. 
झाल्याचे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 

शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

नाशिक, ३१ मार्च २०१७. 
नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / स. नि ./ क / क . २१/विनोंदणी/ आदेश/ ६५३/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, मनिषा खैरनार, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे गुरुदत्त 
शेळीपालन सहकारी संस्था मर्यादित, मानूर , तालुका कळवण , जिल्हा 
नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके केएलएन / एजीआर/ ओ/ ११५१ / सन १९९७, 
दिनांक ३ डिसेंबर १९९७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . या 
आदेशाचे दिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


क्रमांक जिदुविअ / स . नि . / क / क. २१/विनोंदणी/ आदेश / ६५६/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे श्रीकृष्ण 
मेंढपाळ सहकारी संस्था मर्यादित, कळवण , तालुका कळवण , जिल्हा 
नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एजीआर/ ओ/११४१/ सन १९९२, दिनांक 
३ डिसेंबर १९९२ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाचे 
दिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ स . नि ./ क / क . २१/विनोंदणी/ आदेश/ ६५४/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे कानुबाई 
मेंढपाळ व लोकर उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, गाळणे , तालुका 
मालेगाव, जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमजीएल/ एजीआर/ 
ओ/ १४५७/ सन १९८१, दिनांक २६ मे १९८१ या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात 
यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नाशिक, ३१ मार्च २०१७ . 


आदेश 
___ क्रमांक जिदुविअ/ स. नि ./ क/ क . २१/विनोंदणी/ आदेश/ ६५७/ सन 
२०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), नाशिक या आदेशाद्वारे बिरोबा मेंढपाळ 
सहकारी संस्था मर्यादित, नवीबेज , तालुका कळवण, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ केएलएन/ एजीआर/ ओ/ १११९ / सन १९८९ , दिनांक 
२७ डिसेंबर १९८९ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाचे 
दिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


२७ 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / स . नि ./ क / क . २१/ विनोंदणी/ आदेश/ ६५९ / सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे श्री गणेश 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्सी, तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएम/ एजीआर/ ओ/ ११६० / 
सन २००१, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात 
यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


क्रमांक जिदुविअ/ स. नि ./ क / क . २१/विनोंदणी/ आदेश/ ६६२/ सन 
२०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे जय मल्हार 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, साकुर , तालुका इगतपुरी, 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ आयपीआर/ एजीआर/ ओ/ १३४५/ 
सन १९९०, दिनांक २५ ऑक्टोबर १९९० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे. या आदेशाचे दिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात 
यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नाशिक, ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ स . नि ./ क / क . २१/विनोंदणी/ आदेश/ ६६० / सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे जय संतोषी 
कुक्कुटपालन व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित, येवला , तालुका 
येवला, जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके /९२५ / सन १९९१, दिनांक 
3 एप्रिल १९९१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाचे 
दिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नाशिक, ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ स. नि ./ क / क. २१/ विनोंदणी/ आदेश/ ६६३/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे दारणा 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , माळुज, तालुका इगतपुरी , 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / आयपीआर/ एजीआर/ ओ/१३२० / 
सन २००८ , दिनांक ३१ जानेवारी २००८ या संस्थेची नोदणी रद्द करीत 
आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात 
यावे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ स. नि ./ क/ क . २१ /विनोंदणी/ आदेश/ ६६१/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नाशिक या आदेशाद्वारे सप्तश्रृंगी 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, पिंपळगाव डुकरा, तालुका 
इगतपुरी, जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ आयपीआर/ एजीआर / 
ओ / १३०२/ सन १९८८ , दिनांक १३ जुलै १९८८ या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात 
यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
नाशिक, ३१ मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ स . नि . / क / क. २१ /विनोंदणी/ आदेश/ ६६४/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे ज्ञानेश्वर 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , अवचितवाडी ( कांचन), तालुका 
इगतपुरी, जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ आयपीआर/ एजीआर / 
ओ/१३३८ / सन १९८९ , दिनांक १० नोव्हेंबर १९८९ या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे . या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे 
समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नाशिक, ३१ मार्च २०१७. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६, २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ स. नि ./ क / क . २१ /विनोंदणी/ आदेश/ ६६५ / सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नाशिक या आदेशाद्वारे इगतपुरी 
आदिवासी कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , शेनवड खुर्द , 
तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / आयपीआर/ 
एजीआर/ ओ/ १३०३/ सन १९८८, दिनांक २८ डिसेंबर १९८८ या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित 
झाल्याचे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


क्रमांक जिदुविअ / स . नि ./ क / क. २१ /विनोंदणी/ आदेश / ६७० / सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे रामनगर 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, रामनगर , तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ एजीआर/ ओ/ ११०६/ 
सन १९८६, दिनांक २२ ऑक्टोबर १९८६ या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात 


यावे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशीदिला आहे. 
नाशिक, ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ स. नि ./ क / क. २१/विनोंदणी/ आदेश /६६८ / सन 
२०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे गिरणा 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , नाकोडे, तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएमएल/ एजीआर/ ओ/ ११४४ / 
सन १९९४ , दिनांक ५ एप्रिल १९९४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ स. नि ./ क / क . २१ /विनोंदणी/ आदेश/ ६७१/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे नैताळे देशी 
कोंबडी अंडी व मांस उत्पादक कुक्कुटपालन सहकारी संस्था 
मर्यादित , नैताळे , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएचडी/ एजीआर/ ओ/ ७३८ / सन २०१२, दिनांक २१ ऑगस्ट 
२०१२ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून 
संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
नाशिक , ३१ मार्च २०१७ . 


यावे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


नाशिक, ३१ मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ स. नि . / क / क . २१/विनोंदणी/ आदेश/ ६६९/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे जय भवानी 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , भेंडी, तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ केएलएन/ एजीआर/ ओ / ११३० / 
सन १९९० , दिनांक १८ जुलै १९९० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे. या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात 
यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / स . नि ./ क / क . २१/ विनोंदणी/ आदेश / ६७२ / सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मनिषा खैरनार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक या आदेशाद्वारे मौलाना 
अब्दुल कलाम आझाद शेळीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , उगाव , 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ ७२९/ सन 
२००१, दिनांक २४ एप्रिल २००१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
या आदेशाचेदिनांकापासून संस्था विघटित झाल्याचे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

मनिषा खैरनार , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक . 
नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


नाशिक , ३१ मार्च २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


२९ 


वाचले. - ( ३) या कार्यालयाकडील अशा पत्र क्रमांक सांख्यिकी/ सर्व्हेक्षण / 
वि . मोहिम/ सन २०१५ , दिनांक ३० जून २०१५ . 

अंतिम आदेश 


वाचले. - ( ४) या कार्यालयाचे जा . क्र . प्रशासन / सह. संस्था / अवसायन / 

मध्यंतरीय आदेश/ २०१६, दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ चे 
मध्यंतरीय आदेश . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक प्रशासन / क . १०२/ अं. आ ./७४३/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र आर. पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव असा आदेश देतो की , 
उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ अन्वये यापूर्वी दिलेला मध्यंतरीय आदेश 
कायम करण्यात येत असून श्री सप्तश्रृंगी महिला सहकारी ग्राहक 
संस्था लिमिटेड, भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात (विसर्जित) येत असून कलम १०३ प्रमाणे 
श्री . एम . व्ही . पाटील , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, भुसावळ यांची 
विसर्जन अधिकारी ( अवसायक) म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

सदर अवसायकाने संस्था मालमत्तेची येणे व देणे रकमांची निरवानिरव 
करून संस्था समापित करणेची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


क्रमांक प्रशासन / क . १०२/ अं. आ ./ ७४५/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र आर. पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव असा आदेश देतो की , 
उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ अन्वये यापूर्वी दिलेला मध्यंतरीय आदेश 
कायम करण्यात येत असून रामदास आठवले मागासवर्गीय ग्राहक 
सहकारी संस्था लिमिटेड , भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात (विसर्जित ) येत असून कलम १०३ 
प्रमाणे श्री. एस . डी. पाटील , सहायक सहकार अधिकारी अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
यांची विसर्जन अधिकारी (अवसायक) म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदर अवसायकाने संस्था मालमत्तेची येणे व देणे रकमांची निरवानिरव 
करून संस्था समापित करणेची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी. 


भुसावळ , २४ मार्च २०१७. 


वाचले. - ( ३) या कार्यालयाकडील अशा पत्र क्रमांक सांख्यिकी/ सर्व्हेक्षण / 
वि . मोहिम/ सन २०१५ , दिनांक ३० जून २०१५ . 

अंतिम आदेश 


___ सदरचा आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


भुसावळ , २४ मार्च २०१७. 


अंतिम आदेश 


क्रमांक प्रशासन/ क. १०२ / अं. आ ./ ७४४/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र आर . पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, भुसावळ , जिल्हा जळगाव असा आदेश देतो की , 
उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ अन्वये यापूर्वी दिलेला मध्यंतरीय आदेश 
कायम करण्यात येत असून अपसाना महिला उद्योग उत्पादक सहकारी 
संस्था लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात (विसर्जित ) येत असून कलम १०३ प्रमाणे 
श्री . एम . व्ही . पाटील, लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, भुसावळ यांची 
विसर्जन अधिकारी ( अवसायक ) म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदर अवसायकाने संस्था मालमत्तेची येणे व देणे रकमांची निरवानिरव 
करून संस्था समापित करणेची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
भुसावळ , २४ मार्च २०१७. 


क्रमांक आस्था/ नोंर/ क . २१/ ७५९ / सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार जागृती महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था , 
भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत 
आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली 
असे समजावे. 


__ सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही , 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


भुसावळ , ३० मार्च २०१७ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ नोंद/ क . २१ / ७६० / सन २०१७. - मी , आर. आर. 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार ऑर्डनन्स फॅक्टरीकंझुमर्स को - ऑप. सोसायटी लिमिटेड , 
वरणगाव , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही , 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ नोंर/ क . २१/ ७६३/ सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार श्रमवर्धिनी सुशिक्षित बेरोजगारांची विविध सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , वरणगाव, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या 
अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत 
झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 
__ सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही , 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ नोंद/ क . २१/ ७६१/ सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार वरणगाव पिपल्स को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
वरणगाव , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था / नोर / क . २१/ ७६४ / सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार माजी आयटीआय प्रशिक्षित उमेदवारांची विविध सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , भुसावळ , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
या अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत 
झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७.. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ नोंद/ क . २१ / ७६२/ सन २०१७. - मी , आर . आर. 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार वास्तुसेवा सहकारीकंझुमर्स संस्था मर्यादित, भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण 
झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 
हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे 
समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७. 


क्रमांक आस्था/ नोर / क . २१ / ७६५/ सन २०१७. - मी , आर. आर. 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार प्रेरणाटेक शासकीय तांत्रिक विद्यालय माजी विद्यार्थी 
बेरोजगारांची विविध सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , वरणगाव , 
तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द 
करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


भुसावळ , ३० मार्च २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५, शके १९३९ 


३१ 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ नोंर / क . २१/ ७६६/ सन २०१७. - मी, आर. आर. 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भुसावळ , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार दत्तकृपा सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित , फेकरी, तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या 
अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत 
झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७ . 


क्रमांक आस्था/ नोंर/ क . २१/ ७६९ / सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार सिताई महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही , 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ नोंर / क . २१/ ७६७/ सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार महेश महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
भुसावळ , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था / नोंर / क . २१/ ७७० / सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार शगुन महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , सुनसगाव , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ नोंर / क . २१/ ७६८ / सन २०१७. - मी , आर . आर. 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार साधना महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
भुसावळ , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही , 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७. 


क्रमांक आस्था/ नोर / क . २१/ ७७१/ सन २०१७. - मी , आर. आर. 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार रेल्वे लायसन्स लोडिंग अनॅलाडिंग कुलीज सहकारी 
सोसायटी लिमिटेड, भुसावळ, तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या 
अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत 
झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १० - १६ , २०१७ / श्रावण १९ - २५ , शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ नोर / क . २१/ ७७२ / सन २०१७. - मी , आर . आर . 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार अरिहंत सहकारी गृहतारण सहकारी संस्था मर्यादित , 
भुसावळ , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७.. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ नोर / क . २१ / ७७५/ सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार किसान पीक संरक्षक सहकारी संस्था मर्यादित, किन्ही, 
तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द 
करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही , 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ नोंर / क . २१/ ७७३/ सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार काहूरखेडे पीक संरक्षक सहकारी संस्था लिमिटेड , 
काहूरखेडे, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ, ३० मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ नोर/ क . २१/ ७७६ / सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार फराहा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था / नोर / क. २१/ ७७४/ सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार आचेगाव पीक संरक्षक सहकारी संस्था लिमिटेड , 
आचेगाव, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ नोर / क . २१/ ७७७/ सन २०१७. - मी , आर. आर . 
पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भुसावळ , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदीनुसार वरणगाव सहकारी सेवकांची संस्था मर्यादित , वरणगाव, 
तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द 
करणेत येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही , 
शिक्क्यानिशी व व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
भुसावळ , ३० मार्च २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE- 411006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


